प्लास्टिक तसेच थर्माकॉल उत्पादनांवर बंदीच्या 
अनुषंगाने राज्यात पर्यावरण विषयक व्यापक 
जनजागृती अभियान राबविण्यांतर्गत कापडी 
पिशव्या वितरीत करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण 
नियंत्रण मंडळास अनुदान उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.प्लास्टिक २०१८/प्र.क्र.३०/तां.क.४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई -३२ 
दिनांक : १२ एप्रिल, २०१८. 
वाचा:- 


१) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८.०४.२०१७. 

२) शासन अधिसूचना क्र. प्लास्टिक २०१८/प्र.क्र.२४/तां.क.४/ दि.२३.०३.२०१८ 

३) माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयाचे कार्यालयीन आदेश क्र. वृत्त चित्र १८/ पर्यावरण 
विभाग/ प्लास्टिक पिडावी बंदी- जाप्र. / का-७/ १०३० दिनांक २८.०३.२०१८ 

४) शासन समक्रमांकाचा निर्णय दिनांक ३१.०३.२०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ४ अन्वये निर्गमित शासन निर्णयाच्या परिच्छेद क्र.५ च्या खाली पुढील 
परिच्छेद वाचण्यात यावे. 


६. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, 
दिनांक १८ एप्रिल, २०१७ मधील परिच्छेद क्र.७ ते १८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच प्रमाणित 
करण्यात येते की, दिनांक १८ एप्रिळ, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील GR Biches अनु.क्र.३ व ८ 
मधील अटींची पूर्तता होत आहे तसेच वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं- 
२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, दिनांक २० एप्रिल, २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयातील ३ व ९ मधील अटींची 
पूर्तता होत आहे. 

१) याशिवाय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दिनांक ३० 
जूले, २०१७ अन्वये परिच्छेद Hy मधीळ खालील बाबींची पूर्तता होत आहे. 

२) विभागाकडे विभागाच्या ह्या लेखाशिर्षाखाली संक्षिप्त देयकावर घेतलेल्या निधीचे तपशीलवार देयक 
प्रलंबित नाही. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्लास्टिक २०१८/प्र.क्र.३०/तां.क.४ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०४२३१७०४५६६८०४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Manohar Ramchandra Bandpatte 


M a n 0 h a [| DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Environment 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=0cfbfeeede95 17aa9b96ad 1d49625c9cSad8e7d6dc 


R h d 787d92279da33b569805fb, 
a mM C ) वे n > serialNumber-bb7b9a28cd6d8e2b1fasfood21 0258464e6ec 


e€204d02617fbb7ed6be3db6752c, cn=Manohar Ramchandra 


B a n d pa tte 0000153 17:07:01 --05'30' 
(मनोहर बंदपट्टे) 
अवर सचिव 


प्रति, 
१.सदस्य सचिव महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ. 
२.महाळेखापाल १/२(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
३. महालेखापाल १/२(लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
४. संचालक लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 
५. निवड नस्ती. 


प्रत माहितीसाठी, 
१) मा.मंत्री (पर्यावरण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
२) मा. राज्यमंत्री (पर्यावरण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ३२. 
३) अपर मुख्य सचिव (पर्यावरण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 


